महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवा गट- अ 
मधील सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन 
अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या 
पदावरील तदर्थ पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३ /का.१५ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २० जुले, २०२१. 


वाचा :- 


Ee) 


) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.१५६/ 
का.१२, दि.२८/०४/२०१५. 

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 

का.१२, दि.१६/०७/२०१५. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवेतील खालील सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन 


अधिकारी व तत्सम गट- ब (वेतनस्तर 5-१५ : ४१८००-१३२३००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना 


सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-) गट-अ या 


संवर्गात (वेतन संरचना रुपये 85-२० : ५६१००-१७७५००) या आदेझान्वये विहित अटींच्या 


अधीनतेने निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


२. तद्नुषंगाने शासन अधिसूचना, शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ का.१२, दि.२८/०४/२०१५ आणि शासन अधिसूचना, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५ /प्र.क्र.१५६/का.१२, दि.१६/०७/२०१५ नुसार 


पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या महसूली विभाग वाटप नियम, २०१५ मधील 


तरतुदींच्या अधिन राहून खालील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ 


मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | मूळ प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शेरा 


किति २ ३ Ln ee el षु 
हि श्रीम. चेतना अ.जा. वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, | रिक्‍त पदावर 
दौलतराव मोरे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 


तपासणी समिती, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३ /का.१५ 


3 


, वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही खालील अटी व शातींच्या अधिन 


राहून देण्यात येत आहे. 


१) 


8. 


पदोन्नती व सरळसेवा कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरूपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 


याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी 


दि.०७.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरूपाची असल्याने या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतीळ व पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 


कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सरळसेवा कोट्यात देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा म.लो.आ. कडून 


उमेदवार उपलब्ध होतील तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत 


उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झाळेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात 


येईल. सदर पदोन्नती तात्पूरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा 


कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार नाही. 


सरळसेवेच्या कोट्यातील पदावर देण्यात येत असळेली सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरुपाची 


असून, ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर तदर्थ पदोन्नती ही जे अधिकारी ज्येष्ठ आहेत, परंतु ज्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली 


ठेवण्यात आलेली आहेत, san अधिकार्‍यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत 
आहे. 
तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीचे 


आदेशा प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते 


विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना नियुक्‍ती नको असे 
समजून, शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/ का.१२, 


दि.१२/०९/२०१६ मधील तरतुदींनुसार त्यांच्या केळेल्या निवडीने नियुक्त्या रद्द करण्यात 
येतील. 


षु : 


तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना नविन पदावर रुजू 


होण्यासाठी कार्यालय प्रमुख / विभागप्रमुखांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे आणि नविन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधिताना 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बढती-१७२०/प्र.क्र.८३ /का.१५ 


सूचना दयाव्यात. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर त्याचा अहवाल 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


६. तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. यासंदर्भात त्यांचे लक्ष 


सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दि.३०/०८/१९८२ 


अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच नियुक्ती रद्द करणेसाठी कुठल्याही 


स्वरुपाचे आवेदन करु नये. तसे केल्यास सदर कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाई पात्र ठरतील 
यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=9www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१८१६३१७३२४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao 
Narayan Shinde #2 

(सु. ना. शिंदे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक 

५. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 
९. सर्व सह /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. Ud सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

११. सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

१४. संबंधित अधिकारी, 

१४. निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


1301010 


